महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.४५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक 
मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :३१ जुले, २०१९ 


आदेशा 

श्री. मं. हिं. बनसोडे, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखालील सदस्य सचिव, स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समिती यांचे “स्वीय सहायक” या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 

आ श्री. बनसोडे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍्तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या 
मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी राखून 
ठेवील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर rarer 
शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला BEAT आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा इ..) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट - दोन) मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग तसेच पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 

३. श्री. बनसोडे यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन विभाग तसेच पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री. बनसोडे यांना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११६२६४३४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Gajanan Bhimrao ५५५ 


\Code=400032, डॉस 
2725a47b4f0, 


1795ae988a7 C0051 


=General | Administration 
a, 


021798aScled41ada8a7 


serialNumber=54b11b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b6 
U [| a V 82d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2019.07.31 16:49:28 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. मं.हिं.बनसोडे, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.४५/१४-ब 


प्रत, 


१) 


Cc 
eS 
CS 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
मा.सदस्य सचिव, स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समिती, ८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई -३२. 
सह/ उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत 
या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 
उप सचिव (स्वासैक-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


